भारतीय संविधानातील नागरीकांच्या 
मुलभूत कर्तव्याच्या जागरूकतेसाठी 
संविधान प्रस्ताविकेचे वाचन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१२३/समन्वय 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२४ नोव्हेंबर ,२०२३ 


वाचा-: १. मंत्रीमंडळ सचिव, भारत सरकार यांचे अ.शा.पत्र H.D.O.No.909/02/02/2022- 
080.॥,दिनांक. 93.99.2023 


परिपत्रक 


भारतीय संविधान दिनांक २६ नोव्हेंबर या दिवशी स्विकारण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर 


दिनांक २६ नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी उपक्रमाचा एक 


भाग म्हणून संविधानातील निहित मूल्ये आणि तत्त्वे अधोरेखित आणि पुनरुत्थान करण्याच्या उद्देशाने 


अनेक उपक्रम आयोजित केले जातात. सदर उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे संविधानाच्या 


प्रस्तावनेचे वाचन आणि सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये संविधानाची विचारधारा कायम ठेवण्याच्या 
वचनबद्धतेची पुष्टी करणे हे होय. 
त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या अ.शा 


पत्रान्वये दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिन साजरा करण्याबाबत खालील प्रमाणे सूचना 


केलेल्या आहेत. 
Undertaking a pledge (copy available on MyGov Portal to Read Preamble 


online and download a Certificate) on 26" November, 2023 with 


1 All Government offices,Attached/Subordinate Offices, Autonomous 
Bodies,Organisations and Institutions including educational institutions 
etc to celebrate the Constitution Day on 26" November, 2023. 

2 Other activities including talks/webinars on constitutional values and 
the fundamentals of the Indian Constitution may also be organised. 


केंद्र शासनाने दिलेल्या सुचनाप्रमाणे संविधान दिन साजरा करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांक लिहा 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३११२४१८०६२५१८२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH RAMCHANDRA DINGLE 
D | N ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=861 2201 1cf8cde3b074d561cd711¢17c6c3fd836467a 
RAM C H A N D RA 8648a8d21dc84bc01be, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=FC344849650CE07C3F9ADC7E2CD4976B28520 
65E2ACD65F7CEE1828C10091458, cn=DINESH RAMCHANDRA 


DINGLE DINGLE 


Date: 2023.11.24 18:06:35 +05'30' 


(दि.रा.डिंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

४. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. सचिव, राज्य माहिती आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. सचिव, राज्य मानवाधिकार आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. प्रबंधक, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ 

१०.कुलपती, राज्यातील सर्व विद्यापीठे 

११.प्रबंधक, लोकायुक्त व SUSHI, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२.महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३.महाळेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

१४.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

१५.सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१६.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (आवश्‍यक ती 
प्रसिध्दी देण्यासाठी) 

१७.सर्व विभागीय आयुक्त, 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१९.सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२०.सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका, 

२१.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपालिका, 

२२.विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 

23. कार्यासन समन्वय (निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


